शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२४/प्र.क्र.9७/का.१२ 
पाचवा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


ग्रामन्यायालयांसाठी अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मुदतवाढ देणेबाबत. 


दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 


दिनांक :- २६ सप्टेंबर, २०२४.. 


वाचा:- १) शासन निर्णय,विधि व न्याय विभाग, क्र.एचसीटी १००२/१२८९(१६२)-९/४, दि.०८.०९.२००३ 


२ 


) 

) शासन निर्णय,विधि व न्याय विभाग क्र.सीआरसी २००९/प्र.क्र.३७/का.१२, दि.२७.०९.२०११ 
३) शासन निर्णय,विधि व न्याय विभाग क्र.सीआरसी २००९/प्र.क्र.३७/का.१२, दि.१३.०२.२०१२ 

) 


४) शासन निर्णय,विधि व न्याय विभाग क्र.अस्थायी २०२४/प्र.क्र.9७/का.१२, दि.२८.०३.२०२४. 
५) शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४. 
शासन निर्णय :- 


ग्राम न्यायालय अधिनियम, २००८ अंतर्गत राज्यात ग्राम न्यायालयांची स्थापना 
करण्यात आली आहे. या ग्राम न्यायालयांचे काम सुरळीत सुरु राहण्यासाठी संदर्भाधीन शासन निर्णय 
दिनांक २८.०३.२०२४ अन्वये एकूण २७ ग्राम न्यायालयातील एकूण १४२ अस्थायी पदांना 
दि. ०१.०३.२०२४ते दिनांक३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यास्तव 
एकूण २७ ग्राम न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत चाळू राहण्यासाठी खालील नमूद २७ ग्राम 
न्यायालयांतील एकूण १४२ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


ग्राम न्यायालयाचे नाव 


दि. ०१.०३.२०२४ते दिनांक ३१.०८.२०२४पर्यंत मुदतवाढ द्यावयाची पदे 


न्यायिक 
अधिकारी 


लघुलेखक 


वरिष्ठ 


कनिष्ठ 


निम्नश्रेणी 


लिपिक 


लिपिक 


बेलिफ/ 
शिपाई 


दुभाषी 


२ 


३ 


8 


5 


& 


9 


जिल्हा न्यायालय नांदेड अंतर्गत 
ग्राम न्यायालय तामसा, 
ता.हदगाव, जि.नांदेड (पुर्वीचे 
ग्रामन्यायालय, कासारखेडा, 
जि.नांदेड) 


7 


शि 


ति 


शि 


षि 


जिल्हा न्यायालय धुळे अंतर्गत 
ग्राम न्यायालय निझामपूर, 
जि.धुळे. 


जिल्हा न्यायालय अहमदनगर 
अंतर्गत ग्राम न्यायालय 
राळेगणसिध्दी, जि.अहमदनगर. 


जिल्हा न्यायालय पुणे अंतर्गत 
ग्राम न्यायालय उरळीकांचन, 
जि.पुणे. 


जिल्हा न्यायालय पुणे अंतर्गत 
ग्राम न्यायालय मुळशी, जिल्हा 
पुणे 


जिल्हा न्यायालय पुणे अंतर्गत 
ग्राम न्यायालय वेल्हा, जिल्हा 
पुणे 


जिल्हा न्यायालय ठाणे अंतर्गत 
ग्राम न्यायालय जव्हार, 
जि.ठाणे. 


जिल्हा न्यायालय रायगड 
अंतर्गत ग्राम न्यायालय 
खरवली, जि.रायगड. 


जिल्हा न्यायालय रायगड 
अंतर्गत ग्राम न्यायालय तळा, 
जि.अलिबाग-रायगड. 


शि fo) 


जिल्हा न्यायालय रत्नागिरी 
अंतर्गत ग्राम न्यायालय पाली, 
जि.रत्नागिरी. 


ति a 


जिल्हा न्यायालय वर्धा अंतर्गत 
ग्राम न्यायालय सेवाग्राम, 
जि.वर्धा. 


जिल्हा न्यायालय वर्धा अंतर्गत 
ग्राम न्यायालय देवळी , जिल्हा 
वर्धा 


१३ 


जिल्हा न्यायालय वर्धा अंतर्गत 
ग्राम न्यायालय अलिपूर, जिल्हा 
वर्धा 


१४ 


जिल्हा न्यायालय गडचिरोली 
अंतर्गत ग्राम न्यायालय कोरची, 
जि.गडचिरोली. 


१५ 


जिल्हा न्यायालय गडचिरोली 
अंतर्गत ग्राम न्यायालय मुलचेरा, 
जि.गडचिरोली. 


१६ 


जिल्हा न्यायालय लातूर अंतर्गत 
ग्राम न्यायालय जळकोट, 
जि.लातूर. 


१७ 


जिल्हा न्यायालय लातूर अंतर्गत 
ग्राम न्यायालय शिरुर 
अनंतपाळ, जि.लातूर. 


१८ 


जिल्हा न्यायालय नाशिक 
अंतर्गत ग्राम न्यायालय देवळा, 
जिल्हा नाशिक 


१९ 


जिल्हा न्यायालय नाशिक 
अंतर्गत ग्राम न्यायालय 
त्र्यंबकेश्वर , जिल्हा नाशिक 


जिल्हा न्यायालय, नाशिक 
अंतर्गत ग्राम न्यायालय हरसूल, 
जि.नाशिक 


जिल्हा न्यायालय गोंदीया 
अंतर्गत ग्राम न्यायालय 
गोरेगांव, जिल्हा गोंदीया 


जिल्हा न्यायालय गोंदिया 
अंतर्गत ग्राम न्यायालय 
सालेकसा, जिल्हा गोंदीया 


जिल्हा न्यायालय कोल्हापूर 
अंतर्गत ग्राम न्यायालय 
गगनबावडा , जिल्हा कोल्हापूर 


जिल्हा न्यायालय सांगली 
अंतर्गत ग्राम न्यायालय संख, 
जिल्हा सांगली 


जिल्हा न्यायालय सिधुदुर्ग 
अंतर्गत ग्राम न्यायालय 
वैभववाडी, जि.सिंधुदुर्ग. 


जिल्हा न्यायालय चंद्रपूर 
अंतर्गत ग्राम न्यायालय जिवती , 
जिल्हा चंद्रपूर 


R20 


जिल्हा न्यायालय, अमरावती 
अंतर्गत ग्राम न्यायालय 
चिखलदरा, जि.अमरावती 


एकूण पदे 


१४२ 


२. यासाठी येणारा खर्च " मागणी क्र.जे -१ , २०१४ - न्यायदान, १०५-जिल्हा व सत्र न्यायालये, 
(०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, (०२) (०२) ग्राम न्यायालय अधिनियम, ood अंतर्गत ग्राम 
न्यायालयाची स्थापना (२०१४ ०४७७ दत्तमत, ०१- वेतन " या उद्दिष्टाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व 
त्या लेखाशिर्षाखालील सन २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, झासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 
३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ 
भाग पहिला, उपविभाग-तीन मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र. २७ (२(क) अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र. ०८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०६.०९.२०२४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९२६१५०९०४३७१२ असा आहे. हा आदेडा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUNIL SHESHRAO 
AKHARE 


( सुनिल आखरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई. 
. प्रबंधक निरीक्षणे-१, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. 
३. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद . 
४. महालेखापाल -(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता)- महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर 
५. सर्व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधठिश, जिल्हा न्यायालय 
६. सर्व न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, (२८ प्रती ) 
सर्व जिल्हा व कोषागार अधिकारी 
सर्व उप कोषागार अधिकारी 
. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद. 
१०. वित्त विभाग, आ.पु.क., व्यय-५, अर्थसंकल्प-१९, मंत्रालय, मुंबई. 
११. विधिव न्याय विभाग, का.२३ व का.२४, 
१२. निवड नस्ती (कार्यासन-१२). 


